अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन 
सेवेत थेट नियुक्ती देण्याकरिता गट-ड 


मधील शिपाई संवर्गात अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.9६/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा - 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः खेआक्ष-१५२२/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०९ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना 

राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट 
नियुक्‍ती देण्याबाबतचे सुधारीत धोरण संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे. या 
धोरणानुसार क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर गट-अ, गट-ब व गट-क संवर्गात 
एकूण ५५१ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. शासन निर्णय दिनांक ०९/०७/२०२४ पुर्वी 
थेट नियुक्‍्तीकरीता खेळाडूंनी सादर केलेल्या अर्जापैकी, थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या 
खेळाडूंच्या संख्येइतकी पदे निर्माण करण्याचे मंत्रीमंडळाचे निदेश होते. त्यानुसार थेट 
नियुक्‍तीकरीता प्रलंबित अर्जापैकी पात्र अर्जांकरिता गट-ड संवर्गात नियुक्तीसाठी ३४ पदे आवश्‍यक 
आहेत. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर गट-ड मधील शिपाई संवर्गात 
सद्यस्थितीत २२ पदे Rat आहेत. सबब, एकूण ३४ खेळाडूंना थेट नियुक्‍ती देण्याकरीता गट-ड 
मधील शिपाई संवर्गात १२ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर गट-ड मधील शिपाई संवर्गात थेट 
नियुक्‍ती देण्याकरीता शिपाई संवर्गात (वेतनस्तर 5-१ : १५०००-४७६००) १२ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यावर होणारा खर्च - २२०४ क्रीडा व युवक सेवा ००, ००१, संचाळन व प्रशासन (००) (०१) 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय (अनिवार्य) (२२०४१३७१) लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.७६/क्रीयुसे-२ 


३. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून तसेच वित्त 


विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.५५९/आपुक-२४ नुसार प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१५४५५५४४२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 4510९18 


ASHOK HANMANLU ® 
DAMAYYAWAR va 


(अशोक दमय्यावार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 

६. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

७. सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

८. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

९. उप सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

१०.सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

११.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१७.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१८. सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१९.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

२०.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.कक्ष अधिकारी, क्रीयुसे-१/३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


